पिंपळगाव खांड ल.पा. तलाव, ता.अकोले, जि.अहमदनगर 
या प्रकल्पाच्या रु.११७.४५ कोटी किंमतीस व्दितीय 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८९/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २०/११/२०२३ 


पहावे :- कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
जा.क्र.गोमपाविम/तां-५/धा.क्र.३१८/२९५७, दि.२७/०३/२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


पिंपळगाव खांड ल.पा.प्रकल्प हा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील डोंगरी क्षेत्रातील 
असून अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्‍यातील पिंपळगाव खांड गावाजवळ गोदावरी खोऱ्यातील प्रवरा 
उपखोऱ्यातील असून मुळा नदीवर बांधण्यात आलेला आहे. प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा १६.९९२ द.ल.घ.मी आहे. या 
प्रकल्पाद्वारे अकोले तालुक्‍यातील (१३०३ S.A) व संगमनेर तालुक्यातील (४७५ हे क्षेत्र असे एकूण १७७८ हेक्‍टर क्षेत्र 
सिंचीत होत आहे. यात जलाशयातून थेट पाणी वापराद्वारे ९५३ हेक्‍टर व धरणाच्या खालच्या बाजूस असणाऱ्या को.प 
बंधाऱ्यातून पाणी वापराद्वारे ८२५ हेक्‍टर चा समावेश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक लपायो/२००९/(२५५/२००९)/खारभूमी, मंत्रालय, मुंबई दिनांक १५/०७/२००९ अन्वये 
दरसूची सन २००८-०९ वर आधारित रू.४४.५९ कोटी इतक्या किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
शासन निर्णय क्र.सुप्रमा-२०१५/(३७१/२०१५)/ लपा-१, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक १७/०७/२०१७ अन्वये दरसूची 
सन २०१३-१४ वर आधारित रू.१०१.०५ कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
होती. 


पिंपळगाव खांड ल.पा.तलाव या प्रकल्पास राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांच्या 
दि.०९/०२/२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या १८७ व्या बैठकीत रु.११७.४५ कोटी (दरसूची सन २०२२-२३) इतक्या 
किंमतीच्या व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास शिफारस करण्यात आली आहे. 


सदर प्रकल्प लाभव्यय गुणोत्तर, पाणी साठ्याची प्रति सघमी किंमत तसेच अंतर्गत आर्थिक परतावा दराच्या 
मापदंडात बसतो. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या दरसूची २०२२-२३ वर आधारित रु.११७.४५ कोटी इतक्या किंमतीच्या 
व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता/सहमती प्राप्त झाळी आहे. 
त्यानुसार व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


पिंपळगाव खांड ल.पा. तलाव, ता.अकोले, जि.अहमदनगर, या योजनेस दरसूची २०२२-२३ वर आधारित 
रु.११७.४५ कोटी (एकशे सतरा कोटी, पंचेचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.११५.६३ 
कोटी व अनुषंगीक खर्च रू.१.८२ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत 
जोडला आहे. 


Y महामंडळाने सदर EAT GIA WTA (AAT प्रकल्प पूर्ण होईल व अधिकचा अनावइयक खर्च होणार 
नाही. a fae बाबीचे काटेकोर पाळन करणे आव्यक आहे. 

२) Ga प्रज्ञासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक MA अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्लरावरील 
निर्णयास APIA गृहीत GRA जाणार नाही. तसेच सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ FAC 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८९/२०२३)/लपा 


छुधारीत प्रज्मासकीय यान्यतेच्या Teer Wad, heft ava अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची 
जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहील: 

3) महायंडळाने प्रचळित झासन निर्णय fra, Cvc ची arteste aed, facia अधिकार vata, विहित 
केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे SISTATH करणे आवरयक आहे व याची जगबदारी 
संपूर्णपणे यहायंडळाची राहील. 

& सदरश्रकल्पावर लाथधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात याकी: 

२. या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य SUS "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९९२) लहान पाटबंधारे (कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२६/२०२२ कार्यासन १४३४, दिनांक २८/०७/२०२३ अन्वये व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/२०२३ कार्यासन व्यय-१२, दिनांक ०४/०८/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


४. या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली मुळ प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय/सुधारीत 
मान्यता नोंदवहीत २७० या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३११२०१६३३२४१६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154a 
d3219b12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


H IV A | K' | H F serialNumber=ASCAFEFCF97B7EE559404B1081AE6CC80 
B0710E3FC3826245F60E43248C12F 10, cn=PRAVIN 
SHIVAJI KOLHE 
Date: 2023.11.20 16:34:00 +05'30' 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ' 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री, (जलसंपदा ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८९/२०२३)/लपा 


१५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
१६. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१७. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

१८.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 

20, उप सचिव (ae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 

२२. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 

२३. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२४. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. ल.पा. कार्यासन (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८९/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-अ 


पिंपळगाव खांड ल.पा. तलाव, ता.अकोले, जि.अहमदनगर या प्रकल्पास व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्याबाबत 


सन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८९/२०२३)/लपा दिनांक:-२०/११/२०२३ चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
अ.क्र मंजूर प्रथभ सुंप्रमा किंमत प्रस्तावित द्वितीय 
sue मंजूर प्रथम सुप्रमा किंमत सुंता वित व 
उपशिर्ष सुप्रमा किंमत /घट 
(दरसूची २०१३-१४) 
(दरसूची २०२२-२३) 
शीर्षकामे 
| १_| अ-प्राथमिक 10.१० | ०.०४ -0,0§ 
२ | ब-भूसंपादन ३१.१९ ४९.८६ १८.६७ 
३ | क-बांधकामव व ड-विमोचक ६४.४४ ६४.०७ -०.३७ 
8 | के-इमारती 0,08 ०.०७ ०.०३ 
५ । ओ-संकिर्ण ०.०२ १.०६ १.०४ 
६ | पी- देखभाल व दुरूस्ती ०.१६ ०.१६ | 0.0 | 
७ | आर- दळणवळण ०.१३ ०.३७ ०.२४ 
अनुषंगिक खर्च ४.९६ १.८२ -3.98 
एकूण १०१.०५ ११७.४५ १६.४० 
ie 
SHIVAJ| KOL De seer तात 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


